वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या 
अखत्यारितील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा 
या उदिष्टांतर्गत डिसेंबर २०२१ च्या हिवाळी 
अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
निधीमधून रू. ४०.५८ कोटी निधी वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२७३/प्रश्ञा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०८ मार्च, २०२२ 


वाचा:- 


१) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे पत्र क्र. संवैशिवसं/७८(ई)/१०कंसे/पुमा/ 
हिअधि/२०२१-२२/आय-१/१४१३१/२१, दि.१०.११.२०२१ 

२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. पुमाअ-२०२१/प्र.क्र. २७३/प्रशा- 
०२, दि.१०.०२.२०२२ 


प्रस्ावना:- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. १ वरील दिनांक १०.११.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाच्या अधिनस्त १४ संस्थांसाठी (१०) कंत्राटी सेवा या बाबींची प्रलंबित 
देयके अदा करण्यासाठी २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत, (१०) 
कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टाखाली रु. ६९.०८ कोटी इतक्या निधीची पुरवणी मागणी सादर करण्यात 
आली. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनाळयाच्या अधिनस्त असलेल्या १४ शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांकरीता (१०) कंत्राटी सेवा या उदिष्टांतर्गत डिसेंबर-२०२१ च्या 
हिवाळी अधिवेशनात सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी बाब क्र. १९४ अन्वये एकूण रु. ५४.११ कोटी 
इतक्या रक्कमेची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. सदर मंजूर निधीपैकी २५% म्हणजेच 
रू. १३.५२ कोटी इतका निधी वित्त विभागाच्या मान्यतेने दिनांक १०.०२.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये बीडीएस प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२७३/प्रशा-२, दिनांक ०८ मार्च, २०२२ 


उक्त रू. ५४.११ कोटी पुरवणी मागणीच्या रकमेपैकी , वित्त विभागाने एकूण १४ संस्थांना उपलब्ध 


करून दिलेला उर्वरित ७५% म्हणजेच रू. ४०.५८ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अखत्यारितील aw शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालये व रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत डिसेंबर-२०२१ च्या हिवाळी 
अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रू. ५४.११ कोटी इतक्या निधीपैकी खालील १४ संस्थांना एकूण 
रू. ४०,५८,३२,०००/- (रूपये चाळीस कोटी अट्ठावन्न लाख बत्तीस हजार फक्‍त) इतका निधी वितरीत 
व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ. । संस्थेचे नाव सांकेतांक । पुरवणी यापूर्वी वितरीत 
क्र. क्रमांक मंजूर वितरीत करावयाचा 
रक्‍कम केलेला निधी | निधी 
EF सेंट जॉर्ज रुग्णालय, मुंबई २२१०१५९२ | ९२५० २३१३ ६९३८ 
२ | गोपाळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई २२१०१६०७ | १८६२७ ४६५७ १३९७० 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय 
३ erate 2290942 ८२८२० २०७०५ 
औरंगाबाद ६२११५ 
व छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार ह.त ण 
रुग्णालय, सोलापूर व ५२१६४ 
पी स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय ea Bake ia 
: रुग्णालय, अंबाजोगाई : १७४९० 
न स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय क कत ne 
वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबेजोगाई : ४८२७३ 
७ | नागरी स्वास्थ केंद्र, मुंबई २२१०३८०६ | ५९४९ १४८७ ४४६२ 
८ | आरोग्य पथक, पैठण, औरंगाबाद २२१०३८२४ | ३७६२ ९४१ २८२२ 
९ | आरोग्य पथक, सावनेर, नागपूर २२१०३८४२ | ७३६ १८४ ५५२ 
| a0 | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर २२१००९५ | २८३२२ ७०८१ २१२४२ 
Ea शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व २२१०७२७१ | १२६१६९ ३१५४२ ९४६२७ 
रुग्णालय, चंद्रपूर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२७३/प्रशा-२, दिनांक ०८ मार्च, २०२२ 


अ. । संस्थेचे नाव सांकेतांक | पुरवणी =| agi वितरीत 
क्र क्रमांक मंजूर वितरीत करावयाचा 
रक्‍कम केलेला निधी 
निधी 

का शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, | २२१०७३२२ २४९४५ ६२३६ १८७०९ 
गोंदिया 

१३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव २२१०७३३१ ३६६८६ ९१७२ २७५१५ 

१४ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, | २२१०७३४२ ४६६०८ ११६५२ ३४९५६ 
जळगांव 

एकूण | ५४१११० १३५२७८ ४०५८३२ 

२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रू. ४०,५८,३२,०००/- (रूपये चाळीस कोटी agra लाख बत्तीस 


हजार Had ) एवढा निधी अर्थसंकल्पिय निधी बीडीएस वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आला 


असून विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


3. सदर are निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.७८/२०२२/व्यय-१३, दिनांक 
१६.०२.२०२२ अन्वये दिळेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करयात येत आहे. 


तः सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या « www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०८१२२७१६२३१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 


7786A408A4972, 
INumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F545 


MA H A D EO DEPARTMENT, postalCode=400032, 
arash 
तती 0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c62 
5¢3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
JOG D A N D donym=85719993A847361CF 1CE9678639 
6D9EDE95236B8A8E7E2A2801 B8FEDO3DCF793 
D3, cn=MAHADEO JOGDAND 
जोगदंडो 2022.03.08 13:04:42 +05'30 
(म. गि. जोग 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२७३/प्रशा-२, दिनांक ०८ मार्च, २०२२ 


२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे वरिष्ठ Ray सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 

७. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 2, नागपूर/मुंबई. 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


